जिल्हा व सत्र न्यायालय,गडचिरोली 
यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 
दि.१.९.२०२३ ते २८.२.२०२४या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि- २०२३/प्र.क्र. २५/का.१२ 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० सप्टेंबर, २०२३ 
वाचा :- १) विधि व न्याय विभाग,शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-१००२/१२८९(१६२) नऊ/चार 
दिनांक ०८.०९.२००३ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक ३१.०८.२०२३ 
३) वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक ०६.०९.२०२३ 
x) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि- २०२३/प्र.क्र. २५/का.१२, 
दिनांक १०.०३.२०२३. 
५) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश ,जिल्हा व सत्र न्यायाळय, गडचिरोली यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र. बी-४(१४/प्रशासन/३७९८/२०२३, दिनांक २७.०७.२०२३ 


शासन निर्णय :- 


संदर्भाधीन दिनांक १०.३.२०२३रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय 
गडचिरोली, यांच्या आस्थापनेवरील११५ अस्थायी पदांना दिनांक ३१.८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या तक्त्यात 
नमूद केल्यानुसार ११५ अस्थायी पदांना दिनांक १.९.२०२३ ते २९.८.२०२४ या कालावधीसाठी 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ. पदनाम दिनांक ३१.८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिनांक १.९.२०२३ ते 
क्र दिलेली पदे २९.२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
द्यावयाची पदे 
za 2 3 3 
| 9 | अधिक्षक २ २ 
२ सहायक अधिक्षक ७ 9 
3 लघुलेखक ग्रेड-१ १ PT 
४ लघुलेखक निम्नश्रेणी 8 8 
4 लघुलेखक श्रेणी 3 २ २ 
& वरिष्ठ लिपिक १८ १८ 
9 कनिष्ठ लिपिक ३९ २९ 
८ लघुलिपिक १ a | 
९ मुख्य बेलिफ १ 1 पै | 
| १० | ० बेलिफ १२ १२ 
99 | १ कंत्राटी वाहन चालक २ २ 
१२ उदकी २ २ 
१३ सफाईंगार 8 8 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि- २०२३/प्र.क्र. २५/का.१२ 


अ. पदनाम दिनांक ३१.८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिनांक १.९.२०२३ ते 
क्र दिलेली पदे २९.२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
द्यावयाची पदे 
१४ कंत्राटी सफाईगार ३ ३ 
१५ पहारेकरी २ २ 
१६ कंत्राटी पहारेकरी ३ ३ 
१७ शिपाई १२ १२ 
एकूण ११५ ११५ 


२. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाज्रीर्षाखाळी “१०५ (दोन) जिल्हा व सत्र 
न्यायाधिठा”, “१०५ (तीन) दिवाणी न्यायाधिश” व “१०८ फौजदारी न्यायालये” यापैकी योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाञ्रीर्षाखालील संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजूर 
झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 
भाग-२, दि.१७.४.२०१५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-तीन 
मधील अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र. २७ (2)(H) अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.८.२०२३ व शुध्दीपत्रक दि.६.९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षः सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२०१५२६५५२४१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SA NTOS H Digitally signed by SANTOSH BASAVESHWAR MAMADAPURE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION AND 
s {TMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 
BASAVES H WAR 2. 652996d95372924b1d22cdf88b33dfa2a3de3d8ea01 1b7d83ad 
4०७, }3B702FB77DC1591B2143DFFO994DDB2, 
serialNur E7A7 194ECSDDC74DF537D7D57A9DBDA20B1937A2E419 
ITOSH BASAVESHWAR MAMADAPURE 


MAMADAPURE Date 20230920 18501010530 
(संतोष ममदापुरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत:- 
१. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई . 
२. प्रबंधक (निरीक्षणे-१), उच्च न्यायालय, मुंबई. 
३. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद . 
. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- एक, महाराष्ट्र मुंबई. 
५. महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )-एक, महाराष्ट्र मुंबई. 
६. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- दोन, महाराष्ट्र नागपूर . 
महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )- दोन, महाराष्ट्र नागपूर. 
सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद. 
. प्रमुख जिल्हाव सत्र न्यायाधिश, गडचिरोली. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 
११. उप कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 
१२. वित्त विभाग/आ.पु.क., व्यय-५, अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४. 
१४. निवड नस्ती (का.१२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


